कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, 
नागपूर यांचे कार्यालयाकरीता प्रशासकीय 
इमारत बांधणे या कामाचे येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.४२/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ८ ऑगस्ट, २०१६ 


वाचा 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएळडी/काउमनि कार्या/इमारत/५७९/१३-१४/कक्ष-६(३), दि.१५.१.२०१४. 


प्रस्तावना 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर यांचे निवासस्थान व कार्यालय एकाच 
इमारतीत कार्यरत असल्याने कार्यालयाकरीता प्रशासकीय इमारत बांधणे आवश्‍यक आहे. सदर 
कार्यालयाकरीता स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत बांधकाम करणे या कामाचे कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.१ नागपूर यांनी रुपये २९९.४२ लक्ष इतक्या खर्चाचे तपासून व 
साक्षांकीत केलेळे अंदाजपत्रक अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केळे आहे. छाननीअंती सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने सदर खर्चात इतर अनुषंगिक बाबींचा समावेश करुन एकूण रुपये ३४८.९४ लक्ष (रुपये तीनशे 
अठ्ठेचाळीस लक्ष चौऱ्याण्णव हजार Had) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. 
त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयाकरीता प्रशासकीय इमारत 

बांधणे या कामाचे छाननीअंती एकूण रुपये ३४८.९४ लक्ष (रुपये तीनशे अठ्ठेचाळीस लक्ष चौऱ्याण्णव 
हजार फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता देत 
आहे. 

१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच सुरु करावे. 
काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम सुरु करावे. 
४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय, क्र.इएनव्ही 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर कामाचा खर्च कारागृह विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून 
भागविण्यात यावा. 


Rd 


AN 
— 


Co 
— 
~~ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.४२/तुरुंग-२ 


२. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१३-१४ च्या दरसूचीवर आधारित असून, सदर अंदाजपत्रकामध्ये 
इमारत बांधकामासह विद्युतिकरणासाठी ११ टक्के,पाणीपुरवठा व मलनि:सारण ७%, अग्निप्रतिबंधक 
उपाययोजना, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, अंतर्गत रस्ते, फर्नीचर, सॉईल इनव्हेस्टीगेशान, आकस्मिक 
खर्चासाठी ४ टक्के, सेवा कर १५% , वातानुकूलन यंत्रणा, प्रसाधन गृह, भाववाढ १० % इ.साठी 
तरतूदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 
३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
१०१ बांधकाम (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्याशिवाय कामास सुरुवात 
करण्यात येऊ नये. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग- 
पाच,अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेळे अधिकार व 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८०८११२५२६७१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pp fa b h a ka r a ; ह वकि Aaa क ht oe 


partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506ae481c2dc5 


Atmaram Sankhe asc" 


(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर, 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग क्र. १, नागपूर 
८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-१,२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

९. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१०. निवडनस्ती- (तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


